4 


REr. 


RNINo . MAHBIL /064/13/ 1/ 2012 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ४ ] 


गुरुवार , फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे १२ 


असाधारण क्रमांक ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक जमीन -१/ अधि / कावि -३३/१६/ १९१/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० (तलाठी )/प्र. क्र . ११२ /( भाग -३)/ म- १०, दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 


__ आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , जळगाव यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जमीन -१/ कावि / ६३ / २०१८, दिनांक १९ जानेवारी २०१८ नुसार व तहसीलदार , 
जामनेर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन -१/ कावि/ ८१/ २०१८, दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप 
अधिसूचनेवर जळगाव व जामनेर तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) यांचे कलम ४, पोट- कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
जळगाव उपविभाग, जळगाव यामधील जळगाव व जामनेर तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली 
महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे 
ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


वि ( एच) ८३२ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


अनुसूची - अ 
जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव 
महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 
नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


४ 


जळगाव 


जळगाव शहर 


जळगाव शहर - १ , जळगाव शहर - २ , जळगाव शहर - ३, 
मेहरुण - १, मेहरुण- २ व मेहरुण- ३ . 
आसोदा -१, आसोदा -२, भादली बुद्रुक , शेळगाव , भोलाणे , 


जळगाव 


आसोदा 


सुजदे. 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जामनेर 


पिंप्राळा 

पिंप्राळा -१, पिंप्राळा-२, पिंप्राळा-३ , मोहाडी , निमखेडी 
नशिराबाद 

नशिराबाद-१, नशिराबाद - २, जळगाव खुर्द , बेळी, तरसोद , 

कडगाव . 
म्हसावद 

म्हसावद , विटनेर, पाथरी, जळके , जवखेडे, वावडदे 
भोकर 

भोकर, आमोदे बुद्रुक, किनोद , करंज, विदगाव , धामणगाव 
कानळदा 

आव्हाणे, खेडी खुर्द, कानळदा, नांद्रा बुद्रुक , ममुराबाद 
शिरसोली 

शिरसोली प्र.नं., शिरसोली प्र.बो., कुसुंबे, चिंचोली , धानवड, 

कंडारी. 
जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर 
जामनेर 

जामनेर मध्य , जामनेर पश्चिम, गोंडखेड , टाकळी बुद्रुक , 

टाकरखेडा, पाटखेडा. 
गारखेडा 

जामनेर उत्तर , गारखेडा बुद्रुक , डोहरी, हिवरखेडा बुद्रुक 
पाळधी 

पाळधी उत्तर, पाळधी दक्षिण, सुनसगाव बुद्रुक, रोटवद , 

नाचणखेडा, देवपिंप्री. 
पहुर 

पहुर पेठ , पहुर कसबे, शेरी, सोनाळा, एकुलती बुद्रुक 
नेरी बुद्रुक, नेरी दिगर , पळासखेडे प्र.नं. , मोहाडी, केकतनिंभोरा , 

गाडेगाव प्र .नं . 
वाकडी 

वाकडी, सामरोद, तळेगाव, सावरला, शहापूर 
फत्तेपूर 

फत्तेपूर , लोणी, गोद्री , तोरनाळे, देऊळगाव गुजरी, चिंचोली 


जामनेर 
जामनेर 


जामनेर 
जामनेर 


नेरी 


जामनेर 


जामनेर 


पिंप्री. 


तोंडापूर 


जामनेर 
जामनेर 


मालदाभाडी 


जामनेर 


शेंदुर्णी 


तोंडापूर , ढालगाव , वाकोद , पिंपळगाव बुद्रुक, शेंगोळा 
मालदाभाडी, देवळसगाव , बेटावद बुद्रुक , वाघारी, रांजणी, 
नांद्राहवेली. 
शेंदुर्णी उत्तर , शेंदुर्णी दक्षिण , मेणगाव , मालखेडा , चिलगाव , 
गोदेगाव . 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन - १/ अधि/ कावि - ३३ / १६/ १९२/ २०१८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० ( तलाठी )/प्र . क्र . ११२ /( भाग- ३)/म - १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , एरंडोल यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जमीन - १/ कावि / ३१ /२०१८ , दिनांक १८ जानेवारी २०१८ नुसार व तहसीलदार , 
धरणगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि /७५/ २०१८, दिनांक ११ जानेवारी २०१८ आणि उपविभागीय अधिकारी. एरंडोल भाग , एरंडोल 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि / २०२/ २०१७, दिनांक १० जानेवारी २०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचनेवर एरंडोल , 
धरणगाव व पारोळा तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) यांचे कलम ४, पोट- कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
एरंडोल उपविभाग, एरंडोल यामधील एरंडोल, धरणगाव व पारोळा तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित 
केलेली महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट 
साझांची नावे ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 
जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल 
महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


तालुक्याचे 


एरंडोल 


एरंडोल 
एरंडोल 


रिंगणगाव 


एरंडोल 


कासोदा 


एरंडोल -१, एरंडोल- २, एरंडोल -३, विखरण, उमरदे, गालापूर 
रिंगणगाव , टाकरखेडे, कढोली, खर्ची बु. , रवंजे बुद्रुक , 
नागदुली . 
कासोदा- १, कासोदा-२ , वनकोठे , आडगाव , फरकांडे, नांदखुर्द 
बुद्रुक . 
उत्राण गु. ह., उत्राण अ.ह., तळई , ताडे, निपाणे, भातखेडे 
भालगाव बुद्रुक , पिंपळकोठे बुद्रुक, पिंप्री बुद्रुक , टोळी खुर्द, 
धारागीर , हनुमंतखेडे बुद्रुक. 


एरंडोल 


उत्राण 


एरंडोल 


भालगाव बुद्रुक 


जिल्हा जळगाव , तालुका धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


साळवा 
सोनवद बुद्रुक 
पाळधी बुद्रुक 


धरणगाव-१, धरणगाव -२, जांभोरा, बोरगाव बुद्रुक , बिलखेडे, 
बांभोरी बुद्रुक . 
साळवा, रोटवद, नांदेड , खर्दे बुद्रुक , साकरे , निशाणे बुद्रुक 
सोनवद बुद्रुक , आनोरे, बाभुळगाव, गारखेडा, पष्टाणे बुद्रुक 
पाळधी बुद्रुक, पाळधी खुर्द, बांभोरी प्र. चा ., एकलग्न बुद्रुक , 
मुसळी बुद्रुक , वराड बुद्रुक . . 
पिंप्री खुर्द, वाघळुद बुद्रुक , भोद बुद्रुक , कल्याणे बुद्रुक , 
हिंगोणे बुद्रुक, पिंपळेसिम . 


धरणगाव 


धरणगाव 


पिंप्री खुर्द 


धरणगाव 


झुरखेडा 
चांदसर बुद्रुक 


झुरखेडा , अंजनविहीरे , निंभोरा, पथराड बुद्रुक , धार , बोरखेडा 
चांदसर बुद्रुक, दोनगाव बुद्रुक , टहाकळी खुर्द, रेल , चोरगाव 


धरणगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - चालू 


महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 
नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


३ 


जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा 


पारोळा 


पारोळा 


पारोळा 


चोरवड 


पारोळा 


तामसवाडी 


पारोळा -१ , पारोळा-२, म्हसवे- १, म्हसवे-२, उंदिरखेडे, टेहु 
चोरवड , टिटवी, शिरसमणी, वाघरे , धुळपिंप्री 
तामसवाडी, टोळी, देवगाव , जोगलखेडे, आडगाव, शिवरेदिगर , 
करमाड खुर्द. 
बोळे, ढोली, शेवगे प्र.ब., मोंढाळे प्र. अ., मुंदाणे प्र.अ. , दळवेल 
बहादरपूर , महाळपूर , आंबापिंप्री , भोलाणे, शेवगे बुद्रुक , 
जिराळी. 


पारोळा 


बोळे 


पारोळा 


बहादरपूर 


पारोळा 


शेळावे 


पारोळा 


सार्वे बुद्रुक 


शेळावे बुद्रुक , भोकरबारी, नेरपाट , रत्नापिंप्री, खेडीढोक , 
राजवड . 
सार्वे बुद्रुक, सावखेडेमराठ , नगाव , लोणी बुद्रुक , इटनेर , 
हिरापूर . 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, 

जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन -१/ अधि / कावि -३३/ १६ / १९३/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० (तलाठी )/प्र . क्र . ११२ /( भाग -३ )/म - १०, दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 
___ आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , भुसावळ यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जमीन -२/ कावि/ १७ / २०१८ , दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नुसार व तहसीलदार , 
बोदवड यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि / २९ / २०१८ , दिनांक ११ जानेवारी २०१८ आणि तहसीलदार , मुक्ताईनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जमीन-२/ कावि/ ७२ / २०१८ , दिनांक १९ जानेवारी २०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचनेवर भुसावळ, बोदवड व मुक्ताईनगर 
तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट- कलम ( २) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
भुसावळ उपविभाग, भुसावळ यामधील भुसावळ , बोदवड व मुक्ताईनगर तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये 
प्रस्तावित केलेली महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये 
समाविष्ट साझांची नावे ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


अनुसूची - अ 
जिल्हा जळगाव , तालुका भुसावळ 
महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 
नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


भुसावळ 


भुसावळ 


वरणगाव 


भुसावळ 


भुसावळ 


भुसावळ 


खडका 


बोदवड 


भुसावळ 

भुसावळ - १, भुसावळ - २, भुसावळ - ३ , भुसावळ- ४ , 
भुसावळ -५ , कंडारी, सतारे. 
वरणगाव - १ , वरणगाव- २ , फुलगाव, कठोरे बु ., टहाकळी, 

तळवेल . 
कुहे प्र .नं . 

कुहे प्र .नं ., वराडसिम , सुनसगाव , गोजोरे, साकेगाव - १, 

साकेगाव - २. 
पिंपळगाव 

पिंपळगाव खुर्द, पिंपळगाव बुद्रुक , विल्हाळे, शिंदी, किन्ही, 
ओझरखेडा . 

खडका , साकरी, कन्हाळे बु., फेकरी, निंभोरा बुद्रुक 
जिल्हा जळगाव, तालुका बोदवड 
बोदवड 

बोदवड उत्तर , बोदवड दक्षिण, मनुर बुद्रुक , चिखली बुद्रुक , 

राजुर . 
नाडगाव 

नाडगाव , कोल्हाडी, शिरसाळा, आमदगाव , हरणखेड, एणगाव 
साळशिंगी 

साळशिंगी, करंजी, भानखेडे प्र . बो. , सुरवाडा बुद्रुक , मुक्तळ 
शेलवड 

शेलवड , जामठी, येवती , कुन्हा हरदो , जलचक्र बुद्रुक . 
जिल्हा जळगाव , तालुका मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 

मुक्ताईनगर -१, मुक्ताईनगर-२, कोथळी, चांगदेव, चिंचोल, 

हरताळे. 
अंतुर्ली 

अंतुर्ली- १, अंतुर्ली- २, बेलसवाडी, पिंप्रीनांदु, पूरनाड , कर्की 

कुन्हा, भोटा , काकोडा, पारंबी, वढोदा, चिंचखेडे खुर्द 
घोडसगाव 

घोडसगाव , रुईखेडा, निमखेडी खुर्द, चिखली, पिंप्रीअकाराऊत 
निमखेडी बुद्रुक निमखेडी बुद्रुक , उचंदे, सुकळी, चिंचखेडे बुद्रुक, चारठाणा, 

बोरखेडा . 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


मुक्ताईनगर 


कुहा 


मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन - १/ अधि / कावि - ३३ / १६/ १९४/ २०१८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० (तलाठी)/ प्र. क्र . ११२ /( भाग -३) /म - १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग, फैजपूर यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जमीन- १/ कावि /१२/ २०१७, दिनांक १६ जानेवारी 
२०१८ व पत्र क्रमांक आस्थाप/ ई-टपाल / २०१७/ ४१ / १४८ / ३५, दिनांक १७ जानेवारी २०१८ नुसार यावल व रावेर तालुक्यातील प्राप्त हरकतींवर 
सुनावणीअंती निर्णय घेऊन अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट- कलम ( २) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
फैजपूर उपविभाग, फैजपूर यामधील यावल व रावेर तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली महसूल 
मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे ही 
अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 
जिल्हा जळगाव , तालुका यावल 
महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


तालुक्याचे 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल-१ , यावल-२, कोळवद , विरावली , कोरपावली, दहीगाव 
फैजपूर 

फैजपूर - १, फैजपूर -२, न्हावी प्र. यावल -१, न्हावी प्र . यावल -२ , 

मारुळ , पिंपरुड . 
बामणोद 

बामणोद, पाडळसे, आमोदा, कोसगाव , दुसखेडा, अकलुद 
भालोद 

भालोद , हिंगोणा, सांगवी बुद्रुक, अट्रावल, डोंगर कठोरा , 

बोरखेडा खुर्द. 
किनगाव बुद्रुक 

किनगाव बुद्रुक, किनगाव खुर्द, आडगाव , चिंचोली, नायगाव 
साकळी 

साकळी, शिरसाड , मनवेल , चुंचाळे, डांभुर्णी, न्हावी प्र. अडावद 
अंजाळे 

अंजाळे, चिखली बुद्रुक, राजोरे , निमगाव, टाकरखेडा 
सावखेडासिम 

सावखेडासिम, परसाडे बुद्रुक , मोहराळे, मालोद , वाघझिरा , 

जामन्या . 
जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर 
रावेर 

रावेर -१, रावेर -२, रावेर - ३, खिरोदा प्र. रावेर , उटखेडा 
पाल , सहस्त्रलिंग, गारखेडा, मोहमांडली , कुसुंबे बुद्रुक , 
लोहारा. 


यावल 


यावल 


रावेर 
रावेर 


पाल 


रावेर 


खिरोदा प्र . यावल 


रावेर 


सावदा 


खिरोदा प्र . यावल , सावखेडा बुद्रुक , चिनावल , रोझोदा , 
कोचुर बुद्रुक, वाघोदा बुद्रुक . 
सावदा-१ , सावदा -२, थोरगव्हाण, रायपूर , उदळी बुद्रुक , 
उदळी खुर्द. 
निंभोरा बुद्रुक -१, निंभोरा बुद्रुक -२, विवरे बुद्रुक, विवरे खुर्द, 
मस्कावद बुद्रुक, दसनुर . 
खिर्डी बुद्रुक, शिंगाडी, बलवाडी , तांदलवाडी, गाते . 
ऐनपूर, निंबोल , अजंदे, थेरोळा, कांडवेल , धामोडी 


रावेर 


निंभोरा बुद्रुक 


खिर्डी 


रावेर 
रावेर 


ऐनपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


__ अनुसूची - अ - चालू 
महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


रावेर 


रावेर 


जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर – चालू 
खानापूर 

खानापूर, अहिरवाडी, कोंद , खिरवड , अटवाडे 
केन्हाळे बुद्रुक 

केहाळे बुद्रुक , केहाळे खुर्द, पिंप्री, मोरगाव खुर्द, रसलपूर 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन -१ / अधि / कावि- ३३/ १६/ १९५/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / २०१० ( तलाठी )/ प्र . क्र . ११२ /(भाग- ३)/म - १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , पाचोरा यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक आस्थाप/ कावि / २०१८ , दिनांक १९ जानेवारी २०१८ नुसार व तहसीलदार , 
भडगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन- १/ कावि / २१ / २०१८, दिनांक १९ जानेवारी २०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप 
अधिसूचनेवर पाचोरा व भडगाव तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट- कलम ( २) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
पाचोरा उपविभाग, पाचोरा यामधील पाचोरा व भडगाव तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली 
महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव, मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे 
ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


पाचोरा 


पाचोरा 


पाचोरा -१ , पाचोरा- २, कृष्णापूरी, परधाडे, दुसखेडा , भातखंडे 


खुर्द. 


पाचोरा 


पिंपळगाव बुद्रुक 


पिंपळगाव बुद्रुक -१, पिंपळगाव बुद्रुक -२, पिंप्री बुद्रुक प्र. पा. , 
सावखेडा बुद्रुक , वडगावकडे, वडगावआंबे . 


पाचोरा 


शिंदाड 


शिंदाड , वाडी, सातगावडोंगरी, मोंढाळा, खडकदेवळा खुर्द, 
भोजे . 
वरखेडी बुद्रुक , भोकरी, लोहारी बुद्रुक , खेडगाव नंदीचे, 
साजगाव , गोराडखेडा बुद्रुक . 


पाचोरा 


वरखेडी बुद्रुक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 

अनुसूची - अ - चालू 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


पाचोरा 


पाचोरा 


पाचोरा 


जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा – चालू 
नांद्रा 

नांद्रा, कुरंगी, दहिगाव, सामनेर , लासगाव, बांबरुड प्र . बो . , 

पहाण. 
कुहाड खुर्द 

कु -हाड खुर्द, कुहाड बुद्रुक , म्हसास , कासमपूरा , लोहारा , 

कळमसरा. 
नगरदेवळा बुद्रुक नगरदेवळा बुद्रुक - १, नगरदेवळा बुद्रुक -२, आखतवाडे, निपाणे, 

वडगावमुलाणे , नेरी, पिंप्री बुद्रुक प्र. भ. . 
गाळण बुद्रुक 

गाळण बुद्रुक, पिंपळगाव खुर्द, घुसर्डी बुद्रुक , बाळद बुद्रुक , 

तारखेडा बुद्रुक , तारखेडा खुर्द. 
लोहटार 

लोहटार, पुनगाव, बांबरुड खुर्द प्र. पा ., अंतुर्ली बुद्रुक प्र. पा. , 
जारगाव , सारोळा बुद्रुक . 


पाचोरा 


पाचोरा 


भडगाव 


जिल्हा जळगाव , तालुका भडगाव 
भडगाव 

भडगाव-१, भडगाव - २, टोणगाव-१, टोणगाव - २ , कोठली 
गिरड 

गिरड, बांबरुड प्र. उ., पिंपळगाव बुद्रुक, भातखंडे, पिंपरखेड, 
लोण प्र. उ . 


भडगाव 


भडगाव 


आमडदे 


भडगाव 


कोळगाव 


भडगाव 


कजगाव 


आमडदे, वलवाडी बुद्रुक , वाक , महिंदळे, वडजी, आंचळगाव 
कोळगाव , खेडगाव खु., पिंपिहाट , शिंदी, जुवार्डी, पिचर्डे 
कजगाव-१, कजगाव -२, निंभोरा, भोरटेक बुद्रुक , 
तांदुळवाडी, वडगाव बुद्रुक , 
गोंडगाव , वाडे, लोण प्र.भ. , गुढे- १, गुढे- २, कनाशी 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, 

जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


भडगाव 


गोंडगाव 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन - १/ अधि/ कावि - ३३ / १६/ १९६/ २०१८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० ( तलाठी )/प्र. क्र . ११२/ (भाग- ३)/ म - १०, दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन-१/ कावि / २० / २०१८, दिनांक १२ जानेवारी 
२०१८ नुसार अमळनेर तालुक्यातील प्राप्त हरकतींवर सुनावणीअंती निर्णय घेऊन अहवाल सादर केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन -१/ कावि/ १९ / २०१८ , दिनांक २२ जानेवारी 
२०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचनेवर चोपडा तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल 
सादर केलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
अमळनेर उपविभाग , अमळनेर यामधील अमळनेर व चोपडा तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली 
महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे 
ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव, तालुका अमळनेर 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


लं 


oo 


अमळनेर 


r 


0 


अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 


7 


ज 


० 


अमळनेर 


० 


अमळनेर 
अमळनेर 


अमळनेर 

अमळनेर , अमळनेर पूर्व , अमळनेर उत्तर , मंगरुळ उत्तर , 

मंगरुळ दक्षिण , धार . 
शिरुड 

शिरुड , फाफोरे बुद्रुक, रणाईचे, लोंढवे, डांगर बुद्रुक , जानवे 
पातोंडा 

पातोंडा, खौशी बुद्रुक , सावखेडा , मठगव्हाण, रुंधाटी 
मारवड 

मारवड, प्र. डांगरी, कळमसरे, निम , शहापूर , करणखेडे 
नगाव बुद्रुक 

नगाव बुद्रुक , गडखांब , गांधली, नंदगाव, दहिवद 
अमळगाव 

अमळगाव , निंभोरा, पिंगळवाडे, दोधवद , जळोद 
भरवस 

भरवस, मुडी प्र. डा ., चौबारी, जैतपीर, ब्राह्मणे, पाडसे, 

गलवाडे बुद्रुक. 
वावडे 

वावडे, जवखेडा, मांडळ, शिरसाळे बुद्रुक, पिंपळे बुद्रुक , 

लोण बुद्रुक , आर्डी. 
हेडावे 

हेडावे, सडावण बुद्रुक, कन्हेरे, जुनोने, सारबेटे बुद्रुक 
टाकरखेडा 

टाकरखेडा , कुन्हे खुर्द, म्हसले, निमझरी, पळासदळे 
जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा 
चोपडा 

चोपडा- १ , चोपडा-२, चोपडा -३, नागलवाडी , कर्जाणे, वैजापूर , 

देवझिरी. 
आडगाव 

आडगाव , विरवाडे, वडती , अंबाडे, तावसे खुर्द, गरताड 
अडावद 

अडावद -१, अडावद- २, वर्डी, मंगरुळ, कमळगाव, वडगाव 

बुद्रुक . 
धानोरा 

धानोरा प्र. अ., देवगाव , पंचक , खर्डी, बिडगाव , मोहरद 
गोरगावले 

गोरगावले बुद्रुक , धनवाडी, कठोरा, कुरवेल, तावसे बुद्रुक , 

खेडी बुद्रुक . 
चहार्डी 

चहार्डी, घाडवेल , धुपे बुद्रुक , अकुलखेडा , वेले, निमगव्हाण 
हातेड बुद्रुक , हातेड खुर्द, विटनेर, वढोदा , मोहिदा , बुधगाव , 

घोडगाव . 
लासूर 

लासूर , सत्रासेन , चौगाव, मामलदे, मौजे हिंगोणे, गणपूर , 
वेळोदे . 


चोपडा 


चोपडा 
चोपडा 


० 


चोपडा 
चोपडा 


चोपडा 
चोपडा 


० 


हातेड 


चोपडा 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ / माघ २६ , शके १९३९ 

अधिसूचना 
क्रमांक जमीन -१/ अधि / कावि- ३३ / १६ / १९७ / २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / २०१० ( तलाठी)/ प्र. क्र . ११२ /(भाग- ३)/म - १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जमीन / कावि /ई-टपाल/ २०१७ /७५३२ , दिनांक 
१९ जानेवारी २०१८ नुसार सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचनेवर चाळीसगाव तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली 
नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचेकलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
चाळीसगाव उपविभाग, चाळीसगाव यामधील चाळीसगाव तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली 
महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे 
ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


३ 


चाळीसगाव 


बहाळ 


चाळीसगाव 


वाघळी 


चाळीसगाव 


तळेगाव 


चाळीसगाव 


पाटणा 


बहाळ, न्हावे, खेडगाव, जामदा, पोहरे, तरवाडे, वडगाव 
लांबे . 
वाघळी, वडाळा - वडाळी, पातोंडा, भामरे बुद्रुक , बोरखेडे 

खुर्द. 
तळेगाव , हिरापूर, अंधारी, राजदेहरे , करजगाव , रोहीणी, 
माळशेवगे. 
पाटणा, शिंदी , बोढरे, विष्णुनगर , वलठाण, पिंपरखेड, तांबोळे 
बुद्रुक . 
शिरसगाव, टाकळी प्र दे, पिलखोड , उपखेड , सायगाव, 
नांद्रे, पिंपळवाड म्हाळसा. 
मेहुणबारे , कुंझर, कळमडु, खडकी सिम , धामणगाव, दहिवद , 
लोंढे, वरखेडे बुद्रुक . 
खडकी बुद्रुक, भोरस बुद्रुक , देवळी, उंबरखेड , चिंचखेडे, 
करगाव , ब्राह्मणशेवगे, डोणदिगर . 
हातले, वाकडी, जावळे , रांजणगाव , लोंजे, बाणगाव 
चाळीसगाव -१ , चाळीसगाव- २, चाळीसगाव -३, टाकळी प्र. चा . 


चाळीसगाव 


शिरसगाव 


चाळीसगाव 


मेहुणबारे 


चाळीसगाव 


खडकी 


हातले 


चाळीसगाव 
चाळीसगाव 


चाळीसगाव 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


११ 


११ 


६ 


___ शुद्धीपत्रक 
क्रमांक जमीन-१/ २०१८ / अधि / कावि - ३३ / १६ / १९९ / शुद्धीपत्रक. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम एक्केचाळीस) यांचेकलम ४, पोट -कलम (२) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव उपविभाग, जळगाव यामधील 
जळगाव व जामनेर तालुक्यासाठी तलाठी साझांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची अंतिम अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , जामनेर यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन - १/ कावि - १३९०/२०१७, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ नुसार सदर 
अधिसूचनेमध्ये टंकलेखनातील दुरुस्ती करणेबाबत कळविलेले आहे. 

त्यानुसार दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध तलाठी साझा पुनर्रचना अंतिम अधिसूचनेतील जामनेर तालुक्यातील अनुसूची “ अ ” मध्ये पुढे 
दिल्याप्रमाणे वाचावे . 


अनुसूची - अ 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर 


अ . क्र . 


साझाचे नाव 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


जामनेर उत्तर 


चतु : सीमा 


चतु: सीमा 


पूर्व- लहासर 
पश्चिम - हिवरखेडे बुद्रुक 
उत्तर - अंबिलहोळ 
दक्षिण - कांग नदी 


पूर्व- लहासर 
पश्चिम - हिवरखेडे बुद्रुक 
उत्तर - अंबिलहोळ 
दक्षिण - कांग नदी 
खादगाव 
शिंगाईत 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक जमीन- १/ २०१८ / अधि/ कावि - ३३/ १६/ २०० / शुद्धीपत्रक. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम एक्केचाळीस) यांचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल उपविभाग , एरंडोल यामधील 
एरंडोल , पारोळा व धरणगाव तालुक्यांसाठी तलाठी साझांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची अंतिम 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , पारोळा यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि -२०२/२०१७, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ नुसार सदर 
अधिसूचनेमध्ये टंकलेखनातील दुरुस्ती करणेबाबत कळविलेले आहे. 

त्यानुसार दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध तलाठी साझा पुनर्रचना अंतिम अधिसूचनेतील पारोळा तालुक्यातील अनुसूची “ अ” मध्ये पुढे 
दिल्याप्रमाणे वाचावे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


अनुसूची - अ 
जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा 

या ऐवजी 


अ . क्र . 


साझाचे नाव 


असे वाचावे 


चोरवड 


२ 


वाघरे 


वाधरे 


चोरवड 
भोंडणदिगर 
वडगाव प्र . अ . 
वाघरे 
वाघरी 
मोरफळी 
पळासखेडेसिम 
मोरफळी 
शीवरेदिगर 


चोरवड 
भोंडणदिगर 
वडगाव प्र . ए. 
वाघरे 
वाघरी 
मोरफळ 
पळासखेडेसिम 
मोरफळी 
शिवरेदिगर 


शिवरेदिगर 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक जमीन - १/ २०१८/ अधि / कावि -३३/१६/ २०१/ शुद्धीपत्रक. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम एक्केचाळीस) यांचेकलम ४, पोट-कलम (२) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४ ) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर उपविभाग, फैजपूर यामधील रावेर 
व यावल तालुक्यांसाठी तलाठी साझांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार, रावेर यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन / कावि - २२४ /२०१७, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ नुसार सदर अधिसूचनेमध्ये 
टंकलेखनातील दुरुस्ती करणेबाबत कळविलेले आहे . 

त्यानुसार दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध तलाठी साझा पुनर्रचना अंतिम अधिसूचनेतील रावेर तालुक्यातील अनुसूची “ अ ” मध्ये पुढे 
दिल्याप्रमाणे वाचावे. 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर 
अ . क्र . साझाचे नाव 

या ऐवजी 

असे वाचावे 

४ 
पिंप्री मोरगाव खुर्द 

पिंप्री 
पिंप्री 

मंगरूळ 
मंगरूळ 

मोहगण बुद्रुक 
मोहगण 

पाडळे बुद्रुक 
पाडळे बुद्रुक 
निंभोरा बुद्रुक - १ चतु: सीमा 

चतु : सीमा 
पूर्व- खेडी खुर्द 

पूर्व- खिर्डी खुर्द 


१ 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


